दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, Hag येथे 
गु.नों.क्र.१९/२०११ मधून उद्भवणा-या प्रकरणांमध्ये 
शासनातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्रीमती रोहिणी Alara यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०११/६७०/प्र.क्र.१२८/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक : २१ ऑक्टोबर, २०९१. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०११/ए.एस.६८/डी-चौदा, 
दिनांक ७.०९.२०११. 


शासन निर्णय :- बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा १९६५ अन्वये बंदी घातलेल्या दहशतवादी 


संघटना नामे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) ची महाराष्ट्र स्टेट कमिटी सदस्य व दहशतवाद 
विरोधी पथक गुन्हा नोंद क्रमांक १०/०७ मधील पाहिजे आरोपी इस्कारा उर्फ एंजेला मिलींद तेलतुमडे व 
अन्य आरोपींना अटक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा नोंद क्रमांक १९/११ कलम Yo, १९३, Ro, २९. ३८, ३९ 
बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम १९६७ सुधारीत २००८ मधून उद्‌भवणा-या आणि मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी न्यायालय, सत्र न्यायालय, आणि उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल प्रकरणांमध्ये शासनाच्या 
वतीने काम पाहण्यासाठी अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 


दिनांक ७.९.२०१९ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


2. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन यांना प्रतिदिन परिणामकारक 
सुनावणी फी रु. १०,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही 
प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 

3. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत न्यायालयाच्या अभिलेख्यांवरून संबंधीत 
प्रकरणाच्या पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही अशा पर्यवेक्षीय अधिका-याकडून प्रमाणित करुन 


घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


ह हे. dae 24:11 Vian 2.8 7S 


er nn Te प त पणी Wa णि ण पो टीप स क्य त शकटा ge gg रत क य प्र हल हक ण ह क्ट A YS ey ह ही Sep स १७ 0 ट्री "ही eae eR me GTS Tey we 


8. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०१, 
गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक 
सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

प, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ५१६/११/व्यय-७, दिनांक 
३०.९.२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गीमत करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०१११०२११६२६२८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


| \ 
| 27 ben batten 
| ( fa. fa. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्राति, 
अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोध) पथक, नागपाडा, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन, १९ शैला महल. पहिली पास्ता लेन, कुलाबा,मुंबई. 
निवड नस्ती (पोल-१०). 


सोमालियन चाच्यांसंदर्भात जलदगती न्यायालय, शिवडी येथे दाखल प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी 


